राज्य योजना सन २०२२-२३ 
निसर्ग संरक्षण व वन्यपश्नु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर 


यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- १ / पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र. ३० / १७३ / २०२२-२३, 
दिनांक ०४.०७.२०२२. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र. २७ (२२-२३)/ १२७५/२०२२-२३, दिनांक १०.०८.२०२२. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- 
२२(६)/योजना/प्र.क्र. २७/ १३४८/२०२२-२३, दिनांक २२.०८.२०२२. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- 
२२(६)/योजना/प्र.क्र. २७ (२२-२३)/१४६९/२०२२-२३, दिनांक ०५.०९.२०२२. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर 
यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- १ / पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र. ३० / ३१५ / 2022-23, 
दिनांक १६.०९.२०२२. 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर 
यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- १ / पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र. ३० / ३२५ / २०२२-२३, 
दिनांक २१.०९.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व IAG] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ 
०७७५) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ५७३६०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन 
दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २, ३, ४, ५, ६ व ७ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व 
वन्यपशु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) या योजनेतंर्गत रू. २९४५.४१४ लक्षचे प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २, 3, ४, ५, ६ व ७ 


च्या पत्रान्वये केळेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (२४०६- 
०७७५) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. ८०६.३० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार 


खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


Vi. 


2. 


सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन 2022-23 मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग 
संरक्षण व IRIGY व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उदिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

संदर्भ क्रमांक २, ३, ४, ५, ६ व ७ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये 
समावेश होत असल्याची खातरजमा करुन प्रस्तावातील नमूद कार्यबाबींची निकड 
लक्षात घेवून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी आपल्या स्तरावर निधी वितरीत करावा. 

योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय 
व तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर 
कार्यबाबींवर निधी खर्ची करण्यात यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
प्रचलित शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर 
पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११२४४३२३८१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 


उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


9. प्रधान मुख्य वनसर Rah (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) Ud), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 


. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद. 

. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 

९. 
qo, 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 


११.वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
१२.उप वनसंक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 
१३.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 

१४.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), जुन्नर. 

१५.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सोलापूर. 

१६.उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद. 

१७.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१८. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-१, 


दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ. क्र. विभाग सदर शासन निर्णयान्वये 
वितरीत निधी 
शि वनसंरक्षक, सं.गा.रा.ऊ. बोरीवली. २६.३४ 
२ उपवनसंरक्षक (प्रा), सातारा. १९:९६ 
३ उपवनसंरक्षक (प्रा), सोलापूर ३४.९४ 
8 उपवनसंरक्षक (प्रा), जुन्नर ४५.९८ 
५ | विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), कोल्हापूर (राधानगरी ५८.९५ 
अभयारण्य) 
६ । विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), कोल्हापूर (सागरेश्वर २६.०८ 
अभयारण्य) 

9 विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), कराड (चांदोली १३९.२६ 

राष्ट्रीय उद्यान) 
८ | उपवनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक,नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र ४७.६० 

प्रकल्प, गोंदिया 
8 वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र ४५.३३ 

प्रकल्प, चंद्रपूर 
१० उपवनसंरक्षक (प्रा), गोंदिया २६.०९ 

एकूण ८०६.३० 
या 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


